मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.७७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-२४ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२४/प्र.क्र.२३/प्रशासन-१ 
दि.१५ मार्च, २०२४ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०६ सप्टेंबर, २०२४. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे दि.०१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे दि.२६ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे दि.२० ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे दि.१२ ऑगस्ट, २०२४ रोजीचे पत्र. 
७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे दि.३१ जुले, २०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२४ ते दि. ३१ ऑगस्ट, 
२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा; अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४२८ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २२४ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६६ पदे अशा एकूण ३७१८ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 
३. दि. १० ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 009- 
संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६ सष्टेंबर, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१७१२२०३७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDEP SAHADEO REWALE 


SUDEEP SAHADEO Festi Eo Toei 
REWALE 


7६50088 
DEEP SAHADEO REWALE 


Dz 


(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
२)अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे /सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
प्रत १ महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
४) वित्त विभाग (व्यय-११ / (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०९/२०२४ 
दि.३१/०८/२०२४ दि.३१/०८/२०२४  । दि.२३१/०८/२०२४ 
वो ae as पासून 
द पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ee 
दि.२८/०२/२०२५ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या oe 
क्र अस्थायी पदांची कया व पतत पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये वया तयी 
ी द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. ०६ aa शि o& 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधौक्षक अभियंता, १७० शिका शिका १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, ८० शकि शिंगं ८० 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु Heth अभियंता, १३२ a aa १३२ 
सा.बां.मंडळ , कोल्हापूर 
५ | अधोक्षक अभियंता, सा. ८० शिका aa Zo 
बां. मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ४६८ i, eee | [1 Be VEC 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ दि.०१/०९/२०२ड 
ie पर्यंत दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत | पासून 
अ. १६0060. पर्त: “apa मुदतवाढ देण्यात | दि.२८/०२/२०२५ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या क या पयत 
क्र aes So आपो आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये ae “ae. पय 
: झालेली घट _। द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. री 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ aaa शिका og 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धोक्षक अभियंता, १००३ शिका शिंका १००२३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धोक्षक अभियंता, ३७८ शिका शिंगी ३७८ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धोक्षक अभियंता, ७०३ "॥_ | ॥ 6 | ७०३ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
५ | अधोक्षक अभियंता, ५२५ pa haa ५२५ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण २६१० 1 0 ee २६१० 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ oe 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत BONS | री 
: कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्याता आलेल्या | दर्यत 
क्र. seh ae sree Gee (eee लेग पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये as, ee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; mal 
संख्या 
g R २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. Lo) i nl a _— 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ८६ i | शिका ८६ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ Mah अभियंता, ६१ Lo] शिका ६१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
४ | अधौक्षक अभियंता, ११५ [| Lo ११५ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, nC L 7] 4 ५७ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ३१९ Fo ef ३१९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ ee 
is पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत SIS. | 5 कर 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या जोडे ळा 
क्र. seat Soar. Geek (een dace) पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ला ee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : asl 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिश | ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधीक्षक अभियंता, ०२ शिश शिका ०२ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधीक्षक अभियंता, १२ aa = १२ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ०३ शशि aa ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
५ | अधीक्षक अभियंता, १३ ae शकि १३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण BR = el [0 ही... | RR 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.३१/०८/२०२४ | दि.0९/०९/२०२४ 
डॉ. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ al eer 
i कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पया 
: अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | TT वाचा eae 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; पदांची 
संख्या 
१ र ३ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ae ॥__ | ae शिंका 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, wo ae ae wo 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ०७ i 6. ae ०७ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ox aa Lod ow 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ou nae शिश ou 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण BE 1. ee | ee BE 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२४ | दि.३९/०८/२०२४ | दि.३१०८/२०२४ | द:९४०४/२०२४ 
डी पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ay ee 
ms कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्याय आलेल्या oe 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये यावयाचा ae 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न पदांची 
संख्या 
g र ३ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. aa Ln) Lo Ra 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ९३ शिळ २६ ६७ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, Go aa १३ ड७ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ७९ शकी २३ uk 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ७३ io १९ षड 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ३०५ Fe ८९ २२्ठ 


